महाराष्ट्र शासन 


क्र:- अरजा/२०२३ प्र.क्र.५०/रो.आ.१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ जानेवारी, २०२४ 


विषय- श्री.मंगल नवशा सावंत, मजूर (से.नि.) यांची असाधारण रजा मंजूर 
करणेबाबत. 


ज्ञापन - 

अधीक्षक अभियंता, रायगड सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 
यांचे जा.क्र. अअ/मुंमु/का.१/६४१९, दि. १.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.मंगळ नवशा 
सावंत, मजूर (से.नि.) यांनी त्यांना सेवानिवृत्तीचे फायदे, भविष्य निर्वाह निधी व गट विमा 
योजनेची रक्‍कम न मिळाल्याने सदर रक्‍कम व्याजासह मिळणेबाबत मा. लोक आयुक्त 
आणि उपलोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडे केलेली तक्रार विचारात घेऊन श्री.मंगल 
नवझा सावंत, मजूर (से.नि) यांचा दिनांक २४.०२.१९९७ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ 
( सेवानिवृत्तीचा दिनांकापावेतो) ( एकूण १७ वर्षे १० महिने ५ दिवस) इतका अनुपस्थितीचा 
कालावधी असाधारण रजा म्हणून मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. 
२. tates नवशा सावंत हे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अलिबाग अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पुण येथे रोजंदारी आस्थापनेवर दिनांक 
४.०२.१९७४ पासून कार्यरत होते. तदनंतर कालेलकर करारानुसार त्यांना दि. १.०४.१९७९ 
पासून मजूर या पदावर रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आले होते. श्री.मंगल 
नवशा सावंत, मजूर GA) हे दिनांक २४.०२.१९९७ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ ( 
सेवानिवृत्तीचा दिनांकापावेतो ) ( एकूण १७ वर्षे १० महिने ५ दिवस ) या कालावधीत 
कोणतीही पुर्वसूचना न देता गैरहजर होते. सबब ,सदर गैरहजेरीचा कालावधी सुमारे ५ 
वर्षापेक्षा जास्त असल्याने, म.ना.से.) Yor (नियम १९८१ मधील नियम क्र .४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या WAT वापर करुन, सदर नियमावलीतील नियम क्र .१६ तसेच झासन निर्णय 
वित्त विभाग दि.२३.८.२००५ मधील पाच वर्षांची कमाल मर्यादा एक विशेष बाब म्हणून 
शिथिल करुन stats नवशा सावंत, मजूर (से.नि.) यांचा दिनांक २४.०२.१९९७ ते 
दिनांक 39.92.2098 ( सेवानिवृत्तीचा दिनांकापावेतो ) एकूण १७ वर्षे १० महिने ५ दिवस 
एवढा अनधिकृत गैरहजेरीचा कालावधी कोणत्याही सेवाप्रयोजनार्थ निवृत्तीवेतनासह 
कोणत्याही प्रयोजनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणुन ग्राहय न धरता असाधारण रजा म्हणून 


नियमित करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतची स्पष्ट नोंद 


शासन ज्ञापन HATH: अरजा २०२३/प्र.क्र.५०/ रो.आ.१ 


se नवझा सावंत, मजूर (से.नि.) यांच्या मूळ सेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी, असेही 
आदेशीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८९ /सेवा-६, दि. 
२८.११.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२४०१०२११३३५०५८१८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 

A N A N A H | VA | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b1 8aaaef1d1760b7112f7fbabce1279cSea68 
1b9a1193cb544, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=03860AF74163AFB28DF97DAA3229C54F81 BFC64ECECS 
OCAABAD97C7C8AEDB890, cn=ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 


(आ. शि. निंबाळकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


अधीक्षक अभियंता, रायगड सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोकण भवन ,नवी मुंबई 
(श्री.मंगल नवझा सावंत, मजूर (से.नि.) यांच्या मूळ सेवापुस्तकासह) 
प्रत: १ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा) मुंबई. 

३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड / उप कोषागार अधिकारी, पेण, जि. रायगडः 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग ४०२ २०१. 

५) कक्ष अधिकारी, लोक आयुक्‍त आणि उपलोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, यांचे 
कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मुंबई - ३२ यांना त्यांचे 
दिनांक दि. २२.११.२०२३ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने माहितीसाठी. 

-यांना विनंती करण्यात येते की, सदरचे ज्ञापन मा. उपलोक आयुक्त, 


महाराष्ट्र राज्य, यांचे सविनय निदर्शनास आणण्यात यावे, ही विनंती. 
६) कार्यासन अधिकारी (सेवा-६) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


७) Ae नवशा सावंत, मजूर (से.नि.),मु.पो. आपटा, ता. पनवेल, जि. रायगड . 


८) रोजंदारी आस्थापना-१ कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


